गोंदिया 


जिल्ह्यातील तिरोडा व गोरेगाव 


तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याची प्रमुख 


जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्ञती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.११/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०३ मार्च, २०२३. 


जा.क्र.प्रआ/५९६४, दि.२५/११/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचे पत्र 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा व गोरेगाव तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, गोंदिया यांनी सदर 
रस्ते SHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, गोंदिया यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, गोंदिया यांचा ठराव विचारात घेऊन गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा व गोरेगाव तालुक्‍यातील 
खालील इजिमा रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून Sulla करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक ql एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी) क्रमांक 

१. । किंडगीपार गोंडमोहाडी ld | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते १८/९०० | १८.९०० । प्रमुख जिल्हा 
बेरडीपार रस्ता. १० (१८.९०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-१२४ 

२. । तिरोडा धादरी सालेबर्डी भंबोडी | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते १५/०० १५.००  । प्रमुख जिल्हा 
खुरखुडी ते राष्ट्रीय रस्ता. ०२ (१५.०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-४९ 

३. राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ पासून घ इतर जिल्हा मार्ग- । ०/०० ते १७/०० १७.०० । प्रमुख जिल्हा 
घाटकरोडा चांदारी बिरोली मांडवी | ०१ (१७.०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-५० 
मुंडीपार (बु.) ते रामा ३६० रस्ता. 

४. | रामा-३६० पासून अर्जुनी सावरा | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते १९/०१० | १९.०१० | प्रमुख जिल्हा 
पिपरीया बिहिरीया करंटी (खु.) | ०५ (१९.०१० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-५१ 
मरारटोला कवलेवाडा रस्ता. 

५. । पुरडी fe Nelo विहिरगाव | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते १३/०५० | १३.०५० । प्रमुख जिल्हा 
गांगला नवेझरी रस्ता. ०६ (१३.०५० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-५२ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.११/नियोजन-२ 


६. । परसवाडा -बोरा-डब्बेटोला- | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते ११/१०० | ११.१०० । प्रमुख जिल्हा 
बेराडीपार-काचेवानी रस्ता. ०९ (११.१०० कि.मी.) कि.मी. | मार्ग-५३ 
७. । देव्हाडा-मनोरा-सेलोटपार-मुरपर- | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते १६/८०० । १६.८०० | प्रमुख जिल्हा 
मुरमाडी-कोयलारी रस्ता २० (१६.८०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-५४ 
८. । सोनेखारी  -नवेझरी-नांदलपार- | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते १५/१०० १५.०० | प्रमुख जिल्हा 
कोडेलोहार-सर्रा रस्ता. २१ (१५.०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-५५ 
९. ।करटी (खु)-पुजारीटोला करटी | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते १४/२०० १४.२०० | WA जिल्हा 
(बु.)-बोरा-गोंडमोहाडी रस्ता. ०७ (१४.२०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-५६ 
१०. । राष्ट्रीय महामार्ग ७५३ ते चुरडी | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते १७/०० १७.०० । प्रमुख जिल्हा 
चिखली भिवापूर इंदोरा बु. मंगेझरी | १५ (१७.०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-५७ 
रस्ता. 
११. | फुलचूरटोला डववा कवलेवाडा | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते ११/०० ११.०० | प्रमुख जिल्हा 
बोरगाव खाडीपार रस्ता. ५६ (११.०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-५८ 
१२. | कवलेवाडा सोनेगाव नवरगाव | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते ११/२०० | ११.२०० | प्रमुख जिल्हा 
बागडबंद आसलपाणी बोळुंदा । ५५ (११.२०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-५९ 
रस्ता. 
१३. | गणखैरा पुरगाव सिल्लेगाव पाथरी | इतर जिल्हा मार्ग- | ०/०० ते १२/४०० | १२.४०० | प्रमुख जिल्हा 
रस्ता. ६१ व ५९ (१२.४०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-६० 
एकूण १९१.६६० 
कि.मी. 
परिणामी, सदर रस्त्यांची लांबी विचारात घेता रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील गोंदिया 
जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९१.६६० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(११५१.६३० + १९१.६६०) म्हणजेच १३४३.२९० कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
१९१.६६० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१३१५.२००-१९१.६६०) म्हणजेच ११२३.५४० कि. मी. इतकी 
होईल. 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३०६१६५१०७८३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN कमा 
KACHARE i 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, नागपूर. 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व AHIMA das करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.११/नियोजन-२ 


२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
प्रत :- 
१ उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी, गोंदिया. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, गोंदिया. 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, गोंदिया. 
) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


A 


AN 


ee 


io 


दु 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


GS ८-४ 


८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


